मुख्य अभियंता (यांत्रिकी, जलसंपदा 
विभाग, नाशिक व त्यांच्या अधिपत्याखालील 
पथक कार्यालयातील नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील ५९ पदांना दिनांक 
०१/०३/२०१९ ते दिनांक ३०/०९/२०१९ 
पर्यंत मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


जलसंपदा विभाग, 
शासन निर्णय क्र. सेवासा-०११९ /प्र.क्र.३६/२०१९/यांत्रिकी 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : १९ मार्च, २०१९. 


पहावे : १) शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग, क्र.सेवासा-०११८/(प्र.क्र.१०/२०१८ )/यांत्रिकी, 
दि. २३/१०/२०१८. 
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक २१/२/२०१९. 
३) मुख्य अभियंता (यांत्रिकी), जलसंपदा विभाग, नाशिक यांचे पत्र क्र.मुअयां/आस्था -६/ 
२९२/२०१९, दि. ३०/०१/२०१९. 
प्रस्तवना :- 
मुख्य अभियंता (यांत्रिकी), जलसंपदा विभाग, नाशिक यांचे कार्यालयातील व त्यांचे प्रशासकीय 


नियंत्रणाखालील कार्यकारी अभियंता, सनियंत्रण व किमत नियंत्रण पथक, नाशिक या कार्यालयातील 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ५९ पदांना संदर्भ क्र. १ अन्वये दिनांक २८/२/२०१९ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्यात आली होती. संदर्भाधीन क्र. ३ च्या पत्रान्वये प्राप्त झालेला प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय : 

या शासन निर्णयान्वये सोबतच्या परिशिष्ट “अ” व “ब” मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे मुख्य अभियंता 
(यांत्रिकी), जलसंपदा विभाग, नाशिक यांचे कार्यालयातील व त्यांचे प्रशासकीय नियंत्रणाखाळीळ 
कार्यकारी अभियंता, सनियंत्रण व किमत नियंत्रण पथक, नाशिक कार्यालयातील नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील ५९ पदांना, सदर पदे विभागाच्या मंजूर आकृतीबंधाच्या मर्यादेत आहेत व ती सहा 
महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त नाहीत या अटिच्या अधीन राहून, दि. १/०३/२०१९ पासून दिनांक 
३०/०९/२०१९ पर्यंतच्या कालावधीसाठी मुदतवाढ मंजूरी देण्यात येत आहे. 
2. या पदांवर होणारा खर्च "मागणी क्र. "आय-५,४७०१-मोठे व मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प यावरील 
भांडवली खर्च, ८०-सर्वसाधारण (००१) संचालन व प्रशासन (योजनांतर्गत) आस्थापना (०९ ) मुख्य 
अभियंता ( यांत्रिकी) नाशिक (४७०१६८८३) " या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा व त्याखालील मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
रः सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि- २०१६ /प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दिनांक २१/०२/२०१९ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार व आंतर वित्तीय 


सल्लागार व उपसचिव व आ (प्रशि)कार्यासनाच्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सेवासा-०११९ /प्र.क्र.३६/२०१९/यांत्रिकी 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३१९१६०६४३५२२७ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
न्स a ja Digitally signed by Ranjit Shivajirao Ahire 
Ranjit Shivajirao १५१५०१७ ७/५७"५१ 


Maharashtra, OU = Water Resources 


Ahire 72 ceceness cede 
सोबत : परिशिष्ट “अ” व “ब”. (र. शि. अहिरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, अग्रेषित. 
१) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 


) 
) महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
) वित्त विभाग (व्यय-१२/विसू-१), मंत्रालय, मुंबई. 

) मुख्य अभियंता (यांत्रिकी), जलसंपदा विभाग, नाशिक. 

) 

) 

) 


AD 


CC NV 


कार्यकारी अभियंता, संनियंत्रण व किंमत नियंत्रण पथक, नाशिक. 
अवर सचिव (अर्थ-१/आ (प्रशि), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
यांत्रिकी कार्यासन संग्रहार्थ. 


८८४ 2८ 


9 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सेवासा-०११९ /प्र.क्र.३६/२०१९/यांत्रिकी 


विवरणपत्र 
शासन निर्णय क्र. सेवासा- ०११९/प्र.क्र. ३६/२०१९/ यांत्रिकी, दिनांक १९ मार्च, २०१९ चे सहपत्र. 
(नियत अस्थायी आस्थापना) 
मुदतवाढ कालावधी दिनांक ०१/०३/२०१९ ते दिनांक ३०/०९/२०१९ 
अ.क्र पदनाम अस्थायी पदांची संख्या 
ओ मुख्य अभियंता (यांत्रिकी, जलसंपदा विभाग, नाशिक 
॥- oa | सहा. मुख्य अभियंता a Se 
2 उप अभियंता, ३ 
३ सहा.शाखा/कनिष्ठ अभियंता, (यांत्रिकी) ५ 
४ सहा.शाखा/कनिष्ठ अभियंता, (विद्युत) 1१ 
५ लेखाधिकारी a 
६ कामगार अधिकारी a: ___ | 
७ विशेष अधीक्षक a 
८ अधीक्षक a आ 
९ । उच्चश्रेणी लघुलेखक 1१ 
| 9 ० =| प्रथम लिपिक 1१ 
वि जा १ भांडारपाल a. 
१२ ।आरेखक (._ ह 720 
१३ ।सहा. आरेखक a ee 
१४ | अनुरेखक [1_ जी" 
१५ । वरिष्ठ लिपिक ३ 
१६ । कनिष्ठ लिपिक ३ 
१७ । लघुटंकलेखक २ 
१८ । वाहनचालक i ae 
१९ ।नाईक 1१ 
२० । शिपाई ४ 
२१ । चौकिदार La 
एकूण ३५ 
ब) कार्यकारी अभियंता, सनियंत्रण व किमत नियंत्रण पथक, नाशिक 

el कार्यकारी अभियंता, a ae 
२ उप कार्यकारी अभियंता, a. as 
3 सहा.शाखा/कनिष्ठ अभियंता, (यांत्रिकी) ३ 
४ प्रथम लिपिक a 
4 सहा. आरेखक a 
६ | अनुरेखक |_____ कोरट. -__*| 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सेवासा-०११९ /प्र.क्र.३६/२०१९/यांत्रिकी 


वरिष्ठ लिपिक 3 
कनिष्ठ लिपिक ४ 
लिपिक नि टंकलेखक २ 
| 90 | ०  । वाहनचालक 1१ | 
शिंग १ | नाईक Po 
१२ । दप्तरी १ 
१३ _। शिपाई ३ 
१४ । चौकिदार Po 
एकूण २४ 
एकूण (A + SF) ५९ 


ain रि win Digitally signed by Ranjit Shivajirao Ahire 
Ra [| | t S h | vaj IFAO  ON:CN= Raniit Shivajirao Ahire, C = IN, S 
= Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = Water Resources 


A h | re Department 


Date: 2019.03.19 16:08:53 +05'30' 


(र. शि. अहिरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


